सोलापूर जिल्ह्यातील दक्षिण सोलापूर 
तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.५९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१२ जुले,२०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ (पुणे)/ का-२/रेशा/५०/१४५५/२०१९, दि.०८/०३/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 


सोलापूर जिल्ह्यातील दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची 


प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 


जिल्हा परिषद, सोलापूर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर 


तसेच जिल्हा परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 


दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 


परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन सोलापूर जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 


करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.५९/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचा 
लांबी (कि.मी) क्रमांक 

१. भंडारकवठे माळकवठे औज (मंद्रू) | इजिमा क्रमांक ४१ | ०/०० ते ११/०० २२.६०० प्रमुख जिल्हा 
ते तद्देवाडी रस्ता. ११ कि.मी. कि.मी. मार्ग-१९९ 

ग्रामीण ०/०० ते ८/०० 
मार्ग क्रमांक-५६ ८ कि.मी. 

ग्रामीण ०/०० ते ३/६०० 
मार्ग क्रमांक-२२२ । ३.६०० कि.मी. 

२. रा.म.मा.४६५ (रा.मा.२०२) येळेगाव | ग्रामीण ०/०० ते ३/०० १९.०० प्रमुख जिल्हा 
गावडेवाडी वांगी मंद्रूप ते मार्ग क्रमांक-१९५ |।३ कि.मी. कि.मी. मार्ग-२०० 
रा.म.मा.५२ (जुना १३) नांदणी ग्रामीण ee करणात हर 
रता मार्ग क्रमांक-१९६ । कि.मी. 

ग्रामीण ०/०० ते ७/०० ७.०० 
मार्ग क्रमांक-४९ कि.मी. 
ग्रामीण ०/०० ते ५/०० ५.०० 
मार्ग क्रमांक-५० कि.मी. 

३. रा.म.मा.५२ (रा.म.मा. १३) ग्रामीण ०/०० ते ३/०० १५.०० प्रमुख जिल्हा 
वडकबाळ तांडा मंद्रूप ते कुरघाट | मार्ग क्रमांक-११३ |।३ कि.मी. कि.मी. मार्ग-२०१ 
प्रजिमा ६१ ला मिळणारा रस्ता. ग्रामीण ०/०० ते ५/०० ५.०० 

मार्ग क्रमांक-५७ कि.मी. 
ग्रामीण ०/०० ते २/०० २.०० 
मार्ग क्रमांक-४९ कि.मी. 
ग्रामीण ०/०० ते ६/०० ६.०० 
मार्ग क्रमांक-५१ कि.मी. 

8. टाकळी PAGS बरूर हत्तरसंग ग्रामीण ०/०० ते 3/00 ११.०० प्रमुख जिल्हा 
कुडल रस्ता. मार्ग क्रमांक-४६ ३ कि.मी. कि.मी. मार्ग-२०२ 

ग्रामीण ०/०० ते ३/०० ३.०० 

मार्ग क्रमांक-९९ कि.मी. 

ग्रामीण 0/00 ते 3/00 ३.०० 

मार्ग क्रमांक-४३ कि.मी. 

ग्रामीण ०/०० ते २/५०० 

मार्ग क्रमांक-४२ २.५०० कि.मी. 

एकूण ६८.१०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.५९/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सोलापूर जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६८.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४१६८.६७०--६८.१००) म्हणजेच ४२३६.७७ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या लांबीत 
११ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२०२५.६१-११) म्हणजेच २०१४.६१ कि.मी. इतकी तसेच 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५७.१०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६९२८.२३ - 
५७.१००) म्हणजेच ६८७१.१३ कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१२१५०७५७५७१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
Pp r a S h a n t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
e ry 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c 
V | n a y a k [| a (0 Pp a t | | 505422af66a56283 14537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.07.12 15:12:54 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 A रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,सोलापूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सोलापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


